धुळे जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२ 


पहा:- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २०००. 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे यांचे पत्र क्र. 
जिनिस/विशेष निमंत्रित/संस-४/२०२१-२२/१६७८., दि.१३.१२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क FAR व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या २ सदस्यांची 
व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या ११ “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांची धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे यांनी उपरोक्त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. धुळे जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 
या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
छ. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१३११३०९२६०३१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV OUR क 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 
HARISHCHANDRA = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
DHURI Date: 2022.01.31 13:08:56 +05'30' 
(सं. ह. धुरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ 


३. 


४. मा. 
. मा 
.मा 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 


र्‌. 

१०. 
११, 
१२. 
१२३. 


१४. 


उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे यांचे खाजगी सचिव. 
. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे. 


उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, धुळे. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.१०/का-१४८१- अ, दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२२ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


संसद किंवा विधानमंडळ सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य (अधिनियमातील कलम 


३(३)दोन (ब)अनुसार) 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
a सौ.मंजुळा तुळशिराम गावित, साक्री मतदारसंघ 
विधानसभा सदस्य 


श्री.कुणाल पाटील, विधानसभा सदस्य | धुळे ग्रामीण मतदारसंघ 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य (अधिनियमातील कलम 


३(३)दोन(क)अनुसार 
१ श्री. महेश मिस्तरी ९९ राजेंद्रसुरी नगर,जेन मंदिर शेजारी,धुळे 
२ | att. रणजीत (राजे) शिवाजी भोसळे । प्लॉट नं.३१, बाबू नेताजी कॉलनी, बोरसे नगर, 


देवेपूर धुळे. 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य (अधिनियमातील कलम 


३(३)चारफ))अनुसार) 
णं श्री.डॉ.तुळशिराम गावित प्लॉट नं.७, शितल कालनी,साक्रो रोड, 
धुळे-४२४००१ 

Q श्री.हेमंत साळुंखे मु.पो.नेवाडे,ता.शिंदखेडा, जि.धुळे 

३ श्री.बाळासाहेब भदाणे प्लॉट नं.६, सत्संग कॉलनी,देवपूर, धुळे 

8 श्री.डॉ.भरत राजपुत प्लॉट नं.१०,गोकर्ण सोसायटी, नकाने रोड, धुळे 

4 श्री.शामकांत सनेर मु.सुलवाडे,पो.पाटण,ता.शिदखेडा,जि.धुळे 

६ | श्री. रऊफ खान हुरमत खान प्लॉट नं.६७,स.न.४७०, चाळीसगाव रोड, मुल्ला 
पठाण कॉलनी, धुळे 

७ | श्री.संदिप छबू पाटील २८ रूपोत्तम, सिद्धीविनायक कॉलनी, देवपूर, धुळे 

८ | श्री.युवराज करनकाळ २७, ब फुले कोलनी, धुळे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.१०/का-१४८१-अ 


९ । श्री.केरण गुलाबराव पाटील १४ संभाजीनगर, देवपूर, धुळे 
१० ० | डॉ.श्री. जितेंद्र युवराज ठाकूर ४०, चंद्रदीप नगर, वाडीमोकर रोड, देवपूर, धुळे 
११ | श्री.सुरेश सखाराम सोनवणे सरस्वती भुवन, छत्रपती नगर, साक्रो, धुळे 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 


SANJEEV DN: GN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C= 
HARISHCHANDRA Less GU PLANNING 0000001. 
DHURI Date: 2022.01.31 13:09:15 +05'30" 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


KKKKKKKKKKKKKK KEK ERK EKER RR ER कमाषयवममाव्पा 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


